महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सन 
२०१७-१८ चे अर्थसंकल्पिय अंदाज व सन २०१६-१७ 
चे सुधारित अंदाज यांना मंजुरी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०११७/प्र.क्र.१७/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जुले, २०१९ 


वाचा - उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म.,यांचे पत्र क्र.राप/ळलेखा/अंववि/३१/२०१७-१८/ 
३९, दि. ०६ जानेवारी, २०१७ . 


शासन निर्णय -: 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५२ मधील नियम १४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
शक्‍तीचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रस्तवित केलेल्या सन २०१७-१८ च्या 


अर्थसंकल्पिय अंदाजास तसेच सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजास खाली नमूद केल्याप्रमाणे शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र तपशील सुधारित अंदाज | अर्थसंकल्पिय 
२०१६-१७ अंदाज २०१७-१८ 

भांडवली खर्च : 
(ieee जमिनी व इमारती १९८४४.६१ १२००९.२८ 
२ बसगाडया-(अ) किंमत ३९५२२.६२ ५०३००.०० 
(ब) संख्या (१२९१ (१००० 
बसेस) वातानुकूलित) 
३ संयंत्र, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री १८१६८.४३ १३९२५.१९ 
एकूण ७७५३५.६६ ७६२३४.४७ 

साधनसंपत्ती : 
= =a निव्वळ अंतर्गत सांधनसंपत्ती (-) ३२१६६.९८ (-) १२२७४.६६ 
२ | राज्य शासनाकडून भांडवली अंशदान ५०२७२.०० ५४१६१.११ 
3 | राज्य शासनाकडून अनुदान ११२९१.१५ १८००.०० 
(बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व दर्जावाढ) 
४ | कर्ज इत्यादी ४७८३९.४९ ३२५४८.०२ 
एकूण ७७५३५.६६ ७६२३४.४७ 
2. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० च्या कलम २६ अनुसार बँका व इतर वित्तिय संस्थांकडून 


वर दर्डाविल्याप्रमाणे कर्ज घेण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०११७/प्र.क्र.१७/परि-१, दि. १९ जुले, 2098 

३. वरीलप्रमाणे प्रस्तावित भांडवली खर्च हा त्या वर्षाच्या उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या मर्यादेत राहील, या 
अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, १९५२ च्या नियम १४(२ खालील 
तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पाच्या अधिप्रमाणित प्रती केंद्र शासन, राज्य शासन व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
यांना पाठविण्यात याव्यात. 

षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८९/सा.उ.,दिनांक २४.१०.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच राज्य सार्वजनिक उपक्रम पुनर्विळोकन समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥818/951॥७.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१९१५४७३२५९२९ असा आहे. हा leat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 
Date: 2019.07.22 14:49:45 +05'30' 


(मेघना गौरव शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 
प्रत, 
. सचिव, भूपृष्ठ वाहतूक, भारत सरकार, नवी दिल्ली (पत्राने) 
. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८ 
६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी/लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पुर्वी, मुंबई yoo ०५१ 
११. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/) विनियम, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
१२. नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१३. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/ परिवहन-३/ परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती-परिवहन/१. 


०७८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


